सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . ३४ ] 


गुरुवार, दिनांक २५ ऑगस्ट २०१६ : भाद्रपद ३ , शके १९३८ [ किंमत : ०० रुपये] 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना, नेमणुका , पदोन्नती, पृष्ठे । 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार-ब व १४९१ 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित १५०० 
असलेले नियम व आदेश . 

१५०० 
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ ते 

औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . 


भाग एक - अ ( भाग चार- अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 

आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी - 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा ते 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , - 
नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


१५१० 


शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


Urban Development Department 
Mantralaya , Mumbai 400 032 . 

___ Dated : 25thJuly, 2016. 
The Maharashtra Regional & Town Planning Act , 1966 : 


And whereas, the Latur Municipal Corporation , after 
following all the legal formalities stipulated u / s 37 ( 1 ) of 
theMaharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 
(Maharashtra Act. No. XXXVII of 1966 ) (hereinafter 
referred to as “ the said Act” ) has submitted to the Gov 
ernment for its sanction a proposal for modification of 
the said Development Plan , so as to delete the land bear 
ing Survey No. 245 (part), admeasuring 0 .60 hect. from 
the said Reservation and include the same in Residential 
Zone, ( hereinafter referred to as “ the proposed modifi 
cation ” ); 


No . TPS - 3713 / CR- 544 / 2013 / UD - 30 : -- Whereas, 
the Development Plan of Latur (Revised + Addi 
tional Area ) has been partly Sanctioned by the Govern 
ment vide Notification No. TPS -3700 /471 /CR - 153 ( A )/ 
2000 / UD - 30 , Dated 2nd January , 2002 and has come 
into force with effect fromthe 18th February, 2002 . 
(hereinaftered to as “ the said Development Plan ” ) ; 


And whereas, after making necessary enquiries and 
consulting the Director of Town Planning Maharashtra 
State , Pune, Government is of opinion that the proposed 
modifiction should be sanction ; 


And whereas, in the said DevelopmentPlan ,the land 
bearing Survey No. 245 (part ) and 246 ( part) of Mouje 
Latur, admeasuring 1.50 hect. (hereinafter referred to 
as “ the said land” ) is included in “ Site No . 20 -Garden ” 
(hereinafter referred to as “ the said Reservation ” ); 


And whereas, the Land Owners of the said lands has 
deposited Rs. 8 , 18,400 / - towards the 50 % Government 
share of 5 % premium amount as per the valuation of 


औ . भाग १ - ३४ 


१४९१ 


१४९२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २५ ऑगस्ट २०१६ : भाद्रपद ३ , शके १९३८ भाग १ - पुरवणी 
the said land as prescribed in the Annual Statement of 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये मौजे लातूर येथील स . क्र . 
Rates (ASR ) for the year 2016 , in the Government २४५ ( भाग ) व २४६ ( भाग ) मधील १ .५० हे . क्षेत्र ( यापुढे “ उक्त जमिन " 
Treasury vide chalan dt. 22 .06 .2016 through the Town असे संबोधले आहे .) “ आ . क्र . २० - बगीचा ” या आरक्षणामध्ये दर्शविले 
Planner, Latur Branch , Latur and the remaining 50 % 

आहे . (यापुढे “ उक्त आरक्षण ” असे संबोधले आहे.); 
of the 5 % premium amount of Rs . 8 , 18, 400/ - has 
been deposited with the LaturMunicipal Corpora 

आणि ज्याअर्थी, लातूर महानगरपालिकेने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन 
tion, Latur vide Receipt No. 9838/ 069 , dt . 30.06. 2016; व नगर रचना अधिनियम , १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . ३७ ) 

( यापुढे “ उक्त अधिनियम असे संबोधले आहे ) च्या कलम ३७ ( १) मध्ये 
Now , therefore in exercise of the powers conferred 

दिलेली वैधानिक पध्दती अनुसरून उक्त विकास योजनेतील उक्त जमिनीपैकी 
on it under sub - section ( 2 ) section 37 of the said Act, 

स . क्र . २४५ ( भाग ) मधील ०. ६० हे . जागा उक्त आरक्षणामधून वगळून 
the Government of Maharashtra hereby sanction the 
proposed modifiction in the said Development Plan 

सदर जागा रहीवास विभागात समाविष्ट करणेबाबतचाफेरबदलाचा प्रस्ताव 
and for that purpose amends the above said notifi 

( यापुढे “ प्रस्तावित फेरबदल " असे संबोधले आहे ) शासनाच्या मंजूरीसाठी 
cation dated the 2nd January, 2002 as follows : 

सादर केलेला आहे ; 
“ In the Scheudule of modification appended to 

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशी नंतर व संचालक , नगर 
the notification sanctioning the said Development रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर प्रस्तावित फेरबदल 
Plan , the follownig new entry shall be added after मंजूर करावा, असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे; 
the last entry 

आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनीच्या मालकांनी सन २०१६ या वर्षातील 
ENTRY 

बाजारमूल्य दर तक्त्यानुसार येणाऱ्या उक्त क्षेत्राच्या रकमेच्या ५ % दराने 

येणाऱ्या अधिमूल्य रक्कमेपैकी शासनास देय असलेली अधिमूल्याची 
“ The land bearing Survey No. 245 ( part) of 
mouje Latur admeasuring 0. 60 hect. as shown on 

५० % रक्कम रुपये ८ ,१८, ४००/- नगर रचनाकार , लातूर शाखा , 
the part plan , is delete from the Reservation “ Site 

लातूर यांच्या लेखाशिर्षामध्ये दि . २२ .०६. २०१६ रोजीच्या चलनाने जमा 
No. 20 - Garden ” and the land so released is 

केलेली आहे . आणि नियोजन प्रधीरकरणास देय असलेली ५० % 
included in the Residential Zone . " 

अधिमूल्याची रक्कम रूपये ८ ,१८, ४०० /- लातूर महानगरपालिकेकडे पावती 

क्र . ९८३८ /०६९, दि . ३० .०६. २०१६ अन्वये जमा केलेली आहे ; 
A copy of the part plan showing the aforesiad sanc 
tioned modification shall be available in the office of 

आता, त्याअर्थी उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ पोटकलम ( २) अन्वये व 
the Commissioner, Municipal Corporation , Latur,dur त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकाराचा वापर करून उक्त विकास 
ing office hours on all working days for inspection of योजनेतील प्रस्तावित फेरबदलास शासन मंजूरी देत आहे आणि त्यासाठी 
public for a period of onemonth . 

उपरोल्लिखित दि . २ जानेवारी, २००२ ची अधिसूचना सुधारीत करण्यात 
This notification shall also be available on the 

येत आहे : 
Goverment website www .maharashtra .gov. in . 

“विकास योजना मंजूरीच्या अधिसूचनांच्या फेरबदल सूचीतील शेवटच्या 
By order and in the name of the Governor of 

नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे ". 
Maharashtra, 


नोंद 


M . M . Patil, 
Under Secretary to Government. 


“मौजे लातूर येथील स. क्र . २४५ ( भाग) मधील ०. ६० हे . क्षेत्र 
“ आ .क्र . २० - बगीचा ” या आरक्षणातून , भाग नकाशात दर्शविल्याप्रममाणे 
वगळून सदर जागा रहीवास विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे. ” 

उक्त फेरबदल दर्शविणाऱ्या भाग नकाशाची प्रत आयुक्त , लातूर 
महानगरपालिका , लातूर यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेमध्ये नागरीकांच्या 
अवलोकनार्थ एक महीन्याच्या कालावधीसाठी ठेवण्यात आली आहे . 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- २५ जुलै , २०१६ . 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९६६ : 


सदर अधिसूचनेची प्रत शासनाच्या www. maharashtra. gov.in 
या संकेतस्थळावर उपलबध करून देण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


क्र . टिपीएस - ३७१३/ प्र.क्र . ५४४/ २०१३ / नवि- ३०:- ज्याअर्थी, लातूर 
शहराची सुधारीत व वाढीव क्षेत्राची विकास योजना ( भागशः) शासन 
नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्र . टिपीएस - ३७००/ ४७१/प्र .क्र . १५३ 
( अ )/ २००० / नवि -३०, दि . २ जानेवारी , २००२ अन्वये मंजूर केली असून , 
ती दि . १८ फेब्रुवारी , २००२ पासून अंमलात आली आहे . ( यापुढे “ उक्त 
विकास योजना ” असे संबोधले आहे .); 


म . मो . पाटील , 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २५ ऑगस्ट २०१६ : भाद्रपद ३ , शके १९३८ 

१४९३ 

Schedule D , under section 31 (1) ofthe Maharashtra 
Urban Development Department 

Regional and Town Planning Act, 1966 for inviting 
Mantralaya ,Mumbai 400 032 . 

suggestions or objections from the general public in 
Dated : 30th May, 2016 . 

respect of the substantialmodification proposed by 
Read :- TPS - 2914 /5563 /CR -201 (B )/2014 /UD - 30 , 

the Government in the second revised Draft Devel 
Date 24th September, 2015 . 

opment Plan of Jalna Municipal Counil. 
Maharashtra Regional & Town Planning Act, 

It has come to the notice of the Government that, in 
1966 : 

the Schedule D of the modification of substantialna 
No. TPS - 2914 /5563/CR - 201 (C ) /2014 /UD - 30 - The 

ture appended to the Government notice date 
Government in the Urban Development Department, 

29 .09 .2015 some correction are required to be made. 
has issued Notice dated 24 .09 .2015 along with 

In the lightof this, the following corrigendum ishereby 
Corrigendum 

issue by the Government. 


Sr. No . 


For Column no .7 


Read as 


Description 
Sanctioned 
Excluded Part 
REP - 1 


Site No. 295 - Slaughter House at original Site No. 295 -Slaughter House at 
location as well as new location is original location is proposed to be 
proposed to be deleted and land so deleted and land so released is 
released is proposed to be include in proposed to be include in Residential 
Residential Zone. 

Zone. 


REP - 5 


" Site No . 299 - Garden ” at original “ Site No . 299 - Garden ” at original 
location as well as new location is location as well as new location and 
propose to deleted & land so released is 12 mt. wide North -South D . P. Road 
proposed to be included in Residential are proposed to be deleted & land so 
Zone. 

released are proposed to be included 
in ResidentialZone as shown on plan . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


M . M . Patil , 
Under Secretary to Government. 


Urban Development Department 
Office of The Joint Director of Town Planning, 
Aurangabad Division , Aurangabad MHADA 
Building, 2nd Floor, Station Road , Aurangabad 
431001. 


July , 2012 under section 15 of the Maharastra 
Regional & Town Planning Act, 1966 (Maha . 
XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as “ the 
said Act” ) and has come into force with effect from 
the 30th October, 2012 ; 


The Maharastra Regional & Town Planning Act , 
1966 . 


No . P .S .C ./R .P . A ’bad/ Section - 20 (4 )/Mauze Girner 
Tanda Ta . Aurangabad / JDTP / Abad /2133 Dt. 
4 . 8 . 2016 . 


And whereas , as per the proposals of the said 
Regional Plan , the land admeasuring about 24 . 33 Hect. 
bearing Gut No. 48 ( P ), 49 to 54 , 56 (P ), 57 ,58 & 
59 ( P );61( P ) of Mauza Girner Tanda Ta. Aurangabad 
Dist. Aurangabad (hereinafter referred to as “ the 
said area” ) are included in Agriculture Zone /No 
DevelopmentZone; 

And whereas , the Government vide Resolution 
No. TPS - 1815 /CR - 49 /15 /UD - 13 / Dt. 06 .05 .2015 
and Resolution No. TPS - 1815 /CR49 / 15 /UD - 13 / Dt. 
04 .01. 2016 (hereinafter referred to as “ the said 


whereas, the Revised Regional Plan of Aurangabad 
District (hereinafter referred to as “ the said Regional 
Plan ” ) has been sanctioned by the Government vide 
Urban DevelopmentDepartment s Notifiction No. 
TPS - 3007 / 1149/CR - 284 ( A )/07 /UD - 30 , dated 24th 


१४९४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २५ ऑगस्ट २०१६ : भाद्रपद ३, शके १९३८ भाग १ - पुरवणी 
Government Resolution ” ) has issued the directives under And whereas,the said officer i.e . Assistant Director 
section 154 of the said Act, regarding the procedure to of Town Planning, Aurangabad Branch , Aurangabad 
be followed under section 20 of the said Act, formaking has completed all the legal formalities as mentioned in 
changes in the use of land in the areas of sanctioned notice published U /s 20 ( 3 ) and submitted his report to 
Regional Plans, and for that purpose constituted theMember Secretary ; 
“ Proposal Scrutiny Committee” . 

And whereas , in the proposal scrutinny committee 
And whereas, the “ Proposal Scrutiny Committee” meeting held on Dt. 16 .05 .2016 the committee 
constituted under the said GovernmentResolution , was accorded approval to this proposal; after receipt of 
of the opinion that, it was necessary to change the report from Director of Town Planning,Maharashtra 
allocation of the said area , from Agricultural Zone to State , Pune and after deposition of advertisement fees 
Residential Zone , and accordingly it was necessary to and zone change premium amount from the owner into 
modify the said Regional Plan (hereinafter referred to the Govt. Treasury, and directed member Secretary to 
as “ the said modification ” ) in accordance with the issue final notification U /s 20 ( 4 ) in this regard thereafter ; 
provisions ofsub - sections (2 ) of section 20 of the said 

And whereas, the Director of Town Planning, 
Act, subject to the following conditions ; 

Maharashtra State , Pune vide letter no. 3690 dt. 
1) It shall be binding to develop the “ said lands” as per 4 .7.2016 has recommended this proposalwith certain 
the guidelines mentioned in Annexure to Government conditions and as per the Zone Change Policy the 
Notification Dt. 06 .05 .2015 ; and also as per the road owner has deposited the advertisement fees and also 
pattern with existing cart track as shown on enclosed Zone Premium amount into the Govt. Treasury ; 
plan . 

Now , therefore , in exercise of powers delegated by 
2 ) It shall be binding to deposit the premium amount Govt. vide notification Dt. 11 .06 . 2015 ; under sub 
as mentioned in Government Notification Dt. section (4 ) of section 20 of the Act, Joint Director of 
04 .01. 2016 . 

Town Planning,Aurangabad Division , Aurangabad here 

by sanctions the said modification and for that purpose 
3 ) It shallbe binding to submit the measurement plan 

amends the aforesaid Notification dated , 24th Jully 
of entire land under proposal. 

2012 , as follows; 
And whereas, as per the provision of sub section 

In the said Sanctioned Regional Plan , following new 
( 1 ) of section 151 of the said Act, Government vide 

entry shall be added after the last entry of the Schedule 
Notification No. TPS - 1815 /CR - 49/ 15 /UD - 13 , Dt. 11/ 

ofModifications. 
6 /2015 has delegated the powers under section 20 (2 ) , 
section 20 ( 3 ) & section 20 (4 ) of the said Act to the 

ENTRY 
concerned Joint Director of Town Planning. 

In the Sanctioned Revised Regional Plan of 
And whereas, in pursuant to the above , a notice Aurangabad , the allocation of land bearing Gut No . 
bearing No. ABADDN /P .S . C ./R .P . A ’bad / section 20 / 48 (P ), 49 to 54, 56 (P ), 57 , 58 & 59 (P ) ; 61( P ) of 
Mauze Girner Tanda Ta . Aurangabad / 246 Dt. Mauza Girner Tanda Ta. Aurangabad Dist.Aurangabad 
10 .2 . 2016 regarding the proposed said modification is changed from Agriculture / No Deveolopment zone 
under subsection ( 3) of the section 20 of the said Act , ot Residential zone as shown on the plan , subject to 
was published by the Joint Director of Town Planning, the conditionsmentioned below : 
Aurangabad Division , Aurangabad which appeared in 

Condition No . 1 - It shall bebinding to develop the 
the Maharashtra Govt.Gazette , part- 1 Aurangabad 

said area as per road patter with existing cart track as 
Division , Supplementdated February 18 , 2016 on page 

shown on enclosed plan . 
no . 151 to 152 , for inviting suggestions and / or 
objections form the general public and the Assistant 

Condition No.2 -While developing the said area, in 
Director of Town Planning, Aurangabad Branch , addition to 10 % satutory open Space , 10 % area for 
Aurangabad was authorized as the Officer (hererinafter Amenity space shall be provided as per the prevailing 
referred to as the said Officer” ) to hear the suggestions Development Control Regulations applicable for 
and / or objections and submit his report to the Member Regional Plan of Aurangabad . This Amentiy Space shall 
Secretary ; 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २५ ऑगस्ट २०१६ : भाद्रपद ३ , शके १९३८ 

१४९५ 
be developed by the Land owner /Developer, as Developer at his own cost. 
suggested by the Collector , Aurangabad . 

Condition No.5 - It shall be necessary to develop 
Condition No. 3 - While developing the said area, it the concept like Rainwater Harvesting and Water 
shal be binding to provide public amenities for “ Primary Recycling while developing the said area. 
School & Play Ground” and “ Shopping Centre ” in 

Condition No.6 - While Developing the said area , 
addition to 10 % amenity space required as per the 

it shall binding to the owner/developer to plant local as 
prevailing sanctioned Development ControlRegulations 

well as Indian Species to conserve & preserve the 
applicable for the Regional Plan ,Aurangabad . 

environment. 
Condition No. 4 - All the necessary basic 

Condition No.7 - If the said area is proposed to be 
infrastructure such as sufficient and potable water 

developed by way of plotted layout, then sale of plots 
supply, sewerage system , solid waste mangement, 

under such layoutshall be moitored by the Collector , 
waste water treatment plant, apporach road etc . 

Aurangabad , in relation to development of basic 
required for the development of the said area under 

amenitites as per the Stages given below . 
modification shall be made available by the Land Owner 


sale of 25 % of the total plots shall be permissible. 
sale of 50 % of the total plots shallbe permissible . 
sale of 75 % of the total plots shall be permissible. 


After final approv of layout 
After completion of 40 % basic Amenities - 
After completion of 60 % basic Amenities 
After completion of 80 % basic Amenities 
After completion of 100 % basic Amenities - 


C 


sale of 90 % of the totalplots shallbe permissible . 
sale of 100 % of the total plots shall be permissible. 


e 


If Group Housing Scheme is proposed in the layout, 
then the stages of development of civic amenities and 
permissible sale of tenements shall be as mentioned in 
the table here in above and Occupation Certificate shall 
not be given unless civic amenities specified by the 
Collector, Aurangabad are fully developed . In case of 
non -compliance , Layout Approval and Non Agricultural 
Permission shall be liable to be cancelled . In case of 
non -compliance ,Layout Approval and Non Agricultural 
Permission shall be liable to be cancelled . 

02 . The Part plan showing the above said Sanctioned 
Modification shall be keptopen for information of general 
public during office hours on all working days at the 
following offices 


1) The Collector, Aurangabad . 
2 ) The Assistant Director of Town Planning, 

Aurangabad Branch , Aurangabad . 
This Notification shall also be available on website 
www . dtp .maharashtra . gov .in . 

S .S .Suklikar, 

Member Secretary, 
Proposal Scrutiny Committee 

and 
Joint Director, Town Planning , 
Aurangabad Division , Aurangabad . 


१४९६ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २५ ऑगस्ट २०१६ : भाद्रपद ३ , शके १९३८ भाग १ - पुरवणी 
नगर विकास विभाग 

( १ ) अन्वये निर्णय क्र .टिपीएस - १८१५/ प्र.क्र . ४९/ १५/ नवि- १३ , दि .११.६ .२०१५ 
सहसंचालक नगर रचना , औरंगाबाद विभाग , औरंगाबाद , यांचे कार्यालय नुसार कलम २०( २) कलम २० (३ ) व कलम २०( ४ ) खालील अधिकार 
गृहनिमार्ण मंडळ इमारत , दुसरा मजला , महावीर चौक , स्टेशन रोड , विभागीय सहसंचालक , नगर रचना , यांना प्रदान केलेले आहेत ; 
औरंगाबाद 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे पोट - कलम ( ३) च्या 
अधिसूचना 

तरतूदीनुसार सहसंचालक , नगर रचना , औरंगाबाद विभाग , औरंगाबाद 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९६६ : 

यांनी सूचना क्र . नवि / प्र. छा . स ./ प्रा . यो . औरंगाबाद/ कलम २० / मौ .गिरनेर 

तांडा ता . औरंगाबाद/ ससंनरऔ/ २४६, दि . १०.०२ .२०१६ अन्वये नागरीकांच्या 
क्रमांक :- क्र .प्र . छा . स ./ प्रा . यो . औरंगाबाद / कलम -२०( ४)/ मौ .गिरनरे तांडा 

हरकती / सुचना मागविण्यासाठीची नोटीस महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग 
ता . औरंगाबाद/ सहसंनरऔ/ २१३३दिनांक : ४/ ०८ / २०१६ . 

एक औरंगाबाद विभागीय पुरवणी दि . १८. २.२०१६ रोजी पृष्ठ क्र . १५१ ते 
ज्याअर्थी, औरंगाबाद जिल्ह्याची सुधारीत प्रादेशिक योजना ( यापुढे 

१५२ वर प्रसिध्द केली आहे व उक्त प्रस्तावित फेरबदलाबाबत सर्व संबंधीतांकडून 
ज्यास “ उक्त प्रादेशिक योजना ” असे संबोधले आहे.), महाराष्ट्र प्रादेशिक 

विहित मुदतीत सूचना / हरकती दाखल करणाऱ्यांना सुनावणी देण्याकरीता 
नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ ( १९६६ चा महा. ३७) ( यापुढे 

व त्यावरील अहवाल शासनास सादर करण्यासाठी सहायक संचालक , 
ज्यास “ उक्त अधिनियम " असे संबोधले आहे .), चे कलम १५ अन्वये , 

नगर रचना , शाखा औरंगाबाद यांना “ अधिकारी ” म्हणून प्राधिकृत करण्यात 
शासन अधिसूचना, नगर विकास विभाग क्र . टिपीएस -३०००७/ ११४/ प्र.क्र . 

आले होते.( यापुढे “ उक्त अधिकारी ” असे संबोधले आहे .); 
२८४ ( अ)/०७/नवि- ३०, २४ जुलै , २०१२ अन्वये मंजूर झाली असून ती, दि . 

आणि ज्याअर्थी, आता उक्त कलम -२० ( ३) च्या सूचनेच्या अनुषंगाने 
३० ऑक्टोबर , २०१२ पासून अमंलात आली आहे. ( यापुढे ज्यास “ उक्त 

उक्त अधिकारी तथा सहायक संचालक , नगर रचना , औरंगाबाद शाखा 
प्रादेशिक योजना ” असे संबोधले आहे.); 

यांनी वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करुन त्यांचा अहवाल सदस्य सचिव यांचेकडे 
आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेतील प्रस्तावानुसार , मौ . गिरनेर सादर केला आहे; 
तांडा , ता ., जि . औरंगाबाद येथील गट क्र . ४८ ( भाग ) ग .नं .४९ ते ५४, ५६ 

आणि ज्याअर्थी, सदर प्रकरणी प्रस्ताव छाननी समितीची बैठक दि . 
( भाग ), ५७ व ५८ , ५९ ( भाग) व ६१ ( भाग) मधील २४ .३३ हेक्टर क्षेत्र 

१६ .०५. २०१६ रोजी झालेली असून ,त्यात संचालक , नगर रचना यांचेकडून 
( यापुढे ज्यास “ उक्त क्षेत्र ” असे संबोधले आहे.), शेती तथा नाविकास 

अभिप्राय प्राप्त झाले नंतर तसेच कलम - २० ( ३ ) ची अधिसूचना स्थानिक 
विभामध्ये समाविष्ट आहेत; 

वृत्तपत्रात प्रसिध्द झाले बाबतची देयकाची रक्कम संबंधितांकडून शासकीय 
आणि ज्याअर्थी, राज्यात मंजूर असेलल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये उक्त कोषागारात भरणा केल्यानंतर व सदर फेरबदलाच्या अनुषंगाने नियमानुसार 
अधिनियमाचे कलम -२० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाऱ्या जमीन वापराच्या प्रियीयमची रक्कम भरणा करण्याची पुर्तना झाले नंतर सदस्य सचिव यांनी 
फेरबदलासंदर्भाने कराव्याच्या कार्यपध्दतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कमल कलम -२० (४ ) अन्वयेची अंतिम अधिसूचना निर्गमित करणेची कार्यवाही 
१५४ अन्वये शासन निर्णय क्र .टिपीएस - १८१५/ प्र.क्र . ४९ / १५/ नवि- १३ , करण्यास मान्यता देण्याचा निर्णय प्रस्ताव छाननी समितीने घेतला आहे ; 
दि .०६ .०५ . २०१५ व शासन निर्णय क्र .टिपीएस- १८१५ / प्र. क्र . ४९ / १५/ नवि 

आणि ज्याअर्थी, संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे 
१३ , दि .०४.०१. २०१६ अन्वये शासनाने निर्देश दिलेले आहेत . ( यापुढे ज्यास 
“ उक्तशासन निर्णय ” असे संबोधले आहे .), व त्या अनुषंगाने शासनाने 

अभिप्रया पत्र क्र . ३६९० , दि . ०४.०७. २०१६ अन्वये प्राप्त झाले असून , त्यांनी 
" प्रस्ताव छाननी समिती गठीत केली आहे ; 

काही अटींसह सदर प्रस्तावास शिफारस केली आहे . तसेच अर्जदार यांनी 

वृत्तपत्र प्रसिध्दी बाबतची रक्कम व जमीन वापर बदलाचे अनुषंगाने अधिमूल्याची 
आणि ज्याअर्थी, उक्त क्षेत्राचा वापर विभाग बदलून , तो खालील 

रक्कम शासकीय कोषागारात भरणा केली आहे . 
अटींच्या अधिन राहून शेती तथा ना -विकास विभागऐवजी रहिवास विभाग 
असा बदलणे आवश्यक असल्याचे प्रस्ताव छाननी समिती चे मत झाले 

आता, त्याअर्थी याबाबतीत शासनाने दि . ११.०६. २०१५ चे अधिसूचनेन्वये 
होते व त्यानुसार, उक्त अधिनियमाचे कलम २० चे उप कलम ( २ ) 

प्रदान केलेल्या उक्त अधिकारानुसार , उक्त अधिनियमाच्या कलम २० पोट 
तरतूदीनुसार , उक्त क्षेत्र रहिवास विभागात समाविष्ट करण्याकरीता उक्त 

कलम ( ४) अन्वये सहसंचालक , नगर रचना, औरंगाबाद विभाग , औरंगाबाद 
प्रादेशिक योजना सुधारीत करणे आवश्यक होते . ( यापुढे ज्यास “ उक्त 

उक्त फेरबदलास खालीलप्रमाणे मंजुरी देत आहे. व त्यासाठी उक्त प्रादेशिक 
फेदबल ” असे संबोधले आहे .) 

योजना मंजूरीची दि . २४ .०७.२०१२ ची अधिसूचना सुधारीत करण्यात येत 

आहे . 
१ . उपरोक्त दि . ०६.०५. २०१५ रोजीच्या शासन निर्णयात व त्यासोबतच्या 
सहपत्रात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार सोबतच्या भाग नकाशावर 

उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीच्या अधिसूचनेसाबत जोडलेल्या फेरबदलाच्या 
दर्शविलेल्या रस्त्यांच्या जाळयानूसार व विद्यमान गाडी रस्त्यांचे आखणीनूसार अनुसूचितील शेवटच्य नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात 
सदर जागेचा विकास करणे बंधनकारक राहील . 

येत आहे ; 


नोंद 


२ . दि . ०४.०१.२०१६ रोजीच्या शासन निर्णयात नमूद तरतूदीनुसार 
अधिमूल्य रक्कम भरणे बंधनकारक राहील . 


३. अंतीम मंजूरीपूर्वी प्रस्तावाखालील संपूर्ण क्षेत्राचा मोजणी नकाशा 
सादर करणे बंधनकारक राहील . 


औरंगाबाद मंजूर सुधारीत प्रादेशिक योजना मौ . गिरनेर तांडा , ता . 
औरंगाबाद येथील गट क्र . ४८ (भाग) ग.नं .४९ ते ५४, ५६ ( भाग ), ५७ व 
५८ , ५९ ( भाग) व ६१ ( भाग) या मधील क्षेत्राचा वापर सोबतच्या नकाशात 
दर्शविल्यानुसार खालील अटींच्या अधिन राहून , शेती तथा ना विकास 


शात 


आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त अधिनियमाचे कलम १५१ पोटकलम 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २५ ऑगस्ट २०१६ : भाद्रपद ३, शके १९३८ 


१४९७ 


विभागाऐवजी रहिवास विभाग असा बदलण्यात येत आहे . 


राहील . 


अट क्र .१ - सोबतच्या भाग नकाशावर दर्शविलेल्या रस्त्यांच्या जाळयानूसार 
व विद्यमान गाडी रस्त्यांचे आखणीनूसार उक्त क्षेत्राचा विकास करणे 
बंधनकारक राहील . 


अट क्र .४ - उक्त क्षेत्राचे शुध्द व पुरेशी प्रमाणातील पाणी पुरवठा तसेच 
मलनिःसारण , घनकचरा व्यवस्थापन , सांडपाणी पुनर्प्रक्रिया प्रकल्प, पाहेच 
रस्ता इ . पायाभतू सुविधा जागा मालक / विकासकांनी स्वखर्चाने उपलब्ध 
करुन देणे बंधनकारक राहील . 


अट क्र .२ - उक्त क्षेत्राच्या विकासाच्या वेळी मंजूर औरंगाबाद प्रादेशिक 
योजना करीता लागू असेलल्या विकास नियंत्रण नियमावली नुसार सोडाव्या 
लागणाऱ्या संवैधानिक १० % खुल्या जागेव्यतिरिक्त , १० % सुविधा क्षेत्र 
सोडणे बंधनकारक आहे . या सुविधा क्षेत्रामध्ये जिल्हाधिकारी , औरंगाबाद 
सुचवतील त्याप्रमाणे संबंधित जमिन मालकाने /विकासकाने सुविधांचे विकसन / 
बांधकाम करावे . 


अट क्र .५ - उक्त क्षेत्रात Rainwater Harvesting तसेच Water 
Recycling ( पाण्याचा पुनर्वापर) अशा स्वरुपाच्या संकल्पना जमिनीचेविकसन 
करताना अंमलात आणणे आवश्यक राहील . 


__ अट क्र .६ - उक्त क्षेत्राचा विकास करतेवेळी अर्जदार यांनी पर्यावरणाचे 
संवर्धनाचे दृष्टिकोनातून स्थानिक तसेच देशीय प्रजातींची योग्य विहीत 
प्रमाणात वृक्ष लागवड करणे व त्यांची जोपासना करणे आवश्यक राहील . 


अट क्र .३ - उक्त क्षेत्राचेविकसन करताना, मंजूर प्रादेशिक योजना , 
औरंगाबाद करीता लागू असलेल्या मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीतील 
तरतूदीनूसार सोडावयाच्या १० % सुविधा क्षेत्रा व्यतिरीक्त “ प्राथमिक शाळा 
व क्रिडांगण ” व तसेच “ दुकान ” केंद्र या सार्वजनिक सुविधा ठेवणे बंधनकारक 


अट क्र . ५ - उक्त क्षेत्रात जर अभिन्यासात भुखंड पाडून विक्री करणे 
प्रस्तावित असेल तर अभिन्यासातील भूखंड विक्रीवर खालीलप्रमाणे बंधने 
राहतील . जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद , यांनी सदर बाबीवर नियंत्रण ठेवावे. 


S 


अभिन्यास अंतिमतः मंजूर झाल्यावर 


एकूण २५% भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 


एकूण ५० % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 


सुमारे ४० % मुलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 
सुमारे ६० % मुलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 
सुमारे ८० % मुलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 


एकूण ७५ % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 


एकूण ९० % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 


१०० % मुलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 


एकूण १०० % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 


) 


अभिन्यासात समूह गृह बांधणी योजना विकसित करावयाची असल्यास 
अपेक्षित सुविधांचा विकास व त्यातील गाळयांच्या विक्रीवर, वरील टप्प्यांप्रमाणेच 
बंधन लागू राहील . त्याचप्रमाणे सर्व मूलभूत सुविधा जिल्हाधिकारी , औरंगाबाद 
सुचवितील त्याप्रमाणे विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात 
येणार नाही . वरील बाबत उल्लंघन झाल्यास रेखांकन मंजूरी व अकृषिक 
परवानगी रद्द करण्यास पात्र राहील . 


२) सहायक संचालक , नगर रचना , औरंगाबाद शाखा , औरंगाबाद 
सदर फेरबदलाची अधिसूचना www.dtp. maharashtra. gov.in या 
संकेतस्थळावर सुध्दा उपलब्ध आहे . 


सु. श्री .सुकळीकर , 
सदस्य सचिव, प्रस्ताव छाननी समिती , 

तथा 
सहसंचालक , नगर रचना , 
औरंगाबाद विभाग , औरंगाबाद . 


उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ 
खालील कार्यालयात कामाकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध 
राहील . 


१ ) जिल्हाधिकारी , औरंगाबाद . 


१४९८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २५ ऑगस्ट २०१६ : भाद्रपद ३ , शके १९३८ 


भाग १ - पुरवणी 


Urban Development Department 
Office of The Joint Director of Town Planning, Aurangabad 
Division , Aurangabad MHADA Building, 2nd Floor, Station 
Road , Aurangabad - 431001 . 

NOTICE 
The Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966 . 
No. P .S .C ./R . P . A ’bad/ Section - 20 ( 3 )/Mauze Vaijapur Ta . 
Vaijapur/S .No. 193 (P ), 194 ( P ), 197( P )/JDTP - Abad /2177 , Dt. 
12 .8 .2016 . 

whereas, Govt. has sanctioned the Regional Plan for 
Aurangabad Dist . on Dt. 24th July, 2012 under the provisions 
of Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966 
(hereinafter referred to as “ the said Act”) and as per the said 
sanctioned Regional Plan , the land admeasuring about 10 .0 
Hectare bearing Survey No. 193 ( P ), 194 ( P ), 197 (P ) of Mauza 
Vaijapur Ta. Vaijapur Dist. Aurangabad (hereinafter referred to 
as “ the said area” ) is included in Agriculture Zone /No 
DevelopmentZone. 

And whereas, the Government vide Resolution No. TPS 
1815 /CR49 / 15 /UD - 13/ Dt.06 . 05 .2015 and Resolution No. TPS 
1815 /CR49 /15 /UD - 13, Dt. 04 .01.2016 (hereinafter referred to as 
“ the said Government Resolution ” ) has issued the directives 
under section 154 of the said Act, regarding the procedure to 
be followed under section 20 of the said Act, for making 
changes in the use of land in the areas of sanctioned Regional 
Plans, and for that purpose constituted “ Proposal Scrutiny 
Committee” . 

And whereas, the “ Proposal Scrutiny Committee” 
constituted under the said Government Resolution , is of the 
opinion that, the said area shall be deleted from Agricultural 
Zone /No Development Zone and proposed to be included in 
Residential Zone, and accordingly it is necessary to modify 
the said Regional Plan (hereinafter referred to as “ the said 
modification ” ) in accordance with the provisions of sub 
sections (2 ) of section 20 of the said Act, subject to the 
following conditions : 


1) It shall be binding to deposit the premimum amount as 
mentioned in Government Notification Dt. 04 .01. 2016 
2 ) While developing the said area, in addition to 10 % statutory 
open Space , 10 % area for Amenity sapce shallbe provided as 
per the prevailing Development Control Regulations applicable 
for the Regional Plan , Auragabad . This Amenity sapce shall 
be developed by the Land owner/Developer, as suggested by 
the Collector, Auragabad . 
3) While developing the said area , it shall be binding to provide 
an area admeasuring 4000 sq.mt. for “ Primary School & Play 
Ground ” and an area admeasuring 2000 sq.mt. for “ Shopping 
Centre” along with the proper road network, in addition to 
10 % amenity sapce required as per the prevailing sanctioned 
Development ControlRegulations applicable for the Regional 
Plan , Auragabad . 
4 ) If any natural Waterbody (Nala ) is passing through the said 
area , for that it shall be binding to the owner /developer to 
construct Nala training . 
5 ) All the necessary basic infrastructure such as sufficient 
and potable water supply, sewerage system , solid waste 
management, waste water treatment plant, approach road etc . 
required for the development of the said area under 
modification shall be made available by the Land Owner / 
Developer at his own cost. 
6 ) It shall be necessary develop the concept like Rainwater 
Harvesting and Water Recycling while developing the said 
area . 
7) While Developning the said area it shall be binding to the 
owner/developer to plant local as well as Indian Species to 
conserve & preserve the environment. 
8 ) The condition mentioned by Executive Engineer, Public 
Works Department (West), Aurangabad in his letter no . 483 , 
dated 19.01.2016 shall be binding while developing the said 
area . 
9 ) If the said area is proposed to be developed by way of 
plotted layout, then sale of plots under such layout shall be 
monitored by the Collector, Aurangabad , in relation to 
development ofbasic amenities as per the Stages given below . 


sale of 25 % of the total plots shall be permissible. 


- 


sale of 50 % of the total plots shall be permissible . 


After final approv of layout 
After completion of 40 % basic Amenities 
After completion of 60 % basic Amenities 
After completion of 80 % basic Amenities 


sale of 75 % of the total plots shall be permissible . 


| - 


sale of 90 % of the total plots shall be permissible . 


e 


After completion of 100 % basic Amenities - 


sale of 100 % of the total plots shall be permissible , 


If Group Housing Scheme is proposed in the layout, 
then the stages of developmentof civic amenities and 
permissible sale of tenements shall be asmentioned in 
the table here in above and Occupation Certificate shall 


not be given unless civic amenities specified by the 
Collector,Aurangabad are fully developed . In case of 
non - compliance , Layout Approval and Non 
Agricultural Permission shall be liable to be cancelled . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २५ ऑगस्ट २०१६ : भाद्रपद ३ , शके १९३८ 


१४९९ 


In case ofnon -compliance, Layout Approval and Non 
Agricultural Permission shall be liable to be cancelled . 


नगर विकास विभाग 
सहसंचालक नगर रचना, औरंगाबाद विभाग , औरंगाबाद , यांचे कार्यालय 
गृहनिमार्ण मंडळ इमारत , दुसरा मजला, महावीर चौक , स्टेशन रोड , 

औरंगाबाद 


सूचना 


And whereas , as per the provision of sub - section 
( 1 ) of section - 151 of the said Act,Government vide 
Notification No . TPS - 1815/CR- 49/15/ UD - 13 / 
Dt. 11.06 . 2015 has delegated the powers under section 
20 ( 2 ), section 20 (3 ) & section 20 (4 ) of the said Act to 
the concerned Joint Director of Town Planning; 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९६६ : 


क्रमांक :- प्र. छा . स./ प्रा . यो. औरंगाबाद/ कलम -२०(३)/ मौ. वैजापूर ता . वैजापूर / 
स . क्र . १९३( भाग ), १९४( भाग), १९७( भाग)/ सहसंनरऔ/ २१७७, दि .१२ / 
०८ / २०१६ . 


Now , therefore, in execise of powers delegated by 
the Government in this regard , as per section 20 (3 ) of 
the said act, the Joint Director of Town Planning, 
Aurangabad Division , Aurangabad , by this notice , 
declares intention to make the said modification in the 
said Regional Plan and for the proposed said 
modification invites suggestions / objections from the 
public in writing within 30 days from the date of 
publication of this notice in the Maharashtra Government 
Gazette ; 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ 
( यापुढे ज्यास “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे .), मधील तरतूदीनुसार 

औरंगाबाद जिल्ह्याची सुधारीत प्रादेशिक योजना शासनाने दिनांक २४ 
जुलै, २०१२ रोजी मंजूर केली असून, या मंजूर प्रादेशिक योजनेनुसार 
मौ. वैजापूर ता. वैजापूर येथील स . क्र . १९३( भाग ), १९४( भाग), १९७( भाग ) 
मधील १०.० हेक्टर क्षेत्र ( यापुढे ज्यास “ उक्त क्षेत्र ” असे संबोधले आहे.) , 
शेती तथा नाविकास विभागात समाविष्ट आहे; 

आणि ज्याअर्थी, राज्यात मंजूर असेलल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये उक्त 
अधिनियमाचे कलम - २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाऱ्या जमीन वापराच्या 
फेरबदलासंदर्भाने कराव्याच्या कार्यपध्दतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कमल 
१५४ अन्वये शासन निर्णय क्र .टिपीएस - १८१५ /प्र .क्र . ४९ / १५/ नवि- १३, 
दि . ०६ .०५. २०१५ व शासन निर्णय क्र .टिपीएस- १८१५ / प्र . क्र . ४९ / १५/ नवि 
१३, दि .०४ .०१. २०१६ अन्वये शासनाने निर्देश दिलेले आहेत . ( यापुढे ज्यास 
“ उक्तशासन निर्णय ” असे संबोधले आहे .) , व त्या अनुषंगाने शासनाने 
" प्रस्ताव छाननी समिती ” गठीत केली आहे; 


The Suggestions / Objections shall beaddressed to 
the office of the Assistant Director of Town Planning, 
Aurangabad Brach , Dr. Pendkar Building, 1st, Floor, 
JubleePark , Kotwalpura, Aurangabad . The Plan 
shownig the proposed said modification is kept open 
for inspection to the public during office hours in their 
office . Regardig the proposed said modification , 
Assistant Director of Town Planning, Aurangabad 
Brach , Aurangabad is authorized as the “ Officer” to 
hear the suggestions / objections received within the 
stipulated period and after following legal procedure , 
the “ Officer” shall submit the report thereon to Member 
Secretrary. 


This Notice is also available on website 
www .dtp .maharashtra. gov.in . 


S . S. Suklikar, 

Member Secretary, 
Proposal Scrutiny Committee 

and 
JointDirector, Town Planning , 
Aurangabad Division , Aurangabad . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम - २० पोटकलम ( २ ) मधील 
तरतूदीनुसार, उक्त क्षेत्र शेती तथा नाविकास विभागतून वगळून खालील 
अटींच्या अधिन राहून रहिवास विभागात समाविष्ट करण्याचे प्रस्तावीत 
असून , त्याअनुषंगाने उक्त प्रादेशिक योजना सुधारीत करणे आवश्यक 
आहे . ( यापुढे ज्यास “ उक्त फेरदबल ” असे संबोधले आहे .), असे उक्त 
शासन निर्णयात नमूद तरतूदीनुसार अधिमूल्य रक्कम भरणे बंधनकारक 
राहील . 

१. दि . ०४.०१.२०१६ रोजीच्या शासन निर्णयात नमूद तरतूदीनुसार 
अधिमूल्य रक्कम भरणे बंधनकारक राहील . 

२. उक्त क्षेत्र विकासकरते वेळी मंजूर औरंगाबाद प्रादेशिक योजने 
करीता लागू असेलल्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार सोडाव्या लागणाऱ्या 
संवैधानिक १० % खुल्या जागेव्यतिरिक्त , १० % सुविधा क्षेत्र सोडण बंधनकारक 
आहे व या सुविधा क्षेत्रामध्ये जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद सुचवतील त्याप्रमाणे 
संबंधित जमिन मालकाने/विकासकाने सुविधांचेविकसन / बांधकाम करावे. 

३. उक्त क्षेत्र विकास करताना, मंजूर प्रादेशिक योजन , औरंगाबाद 
करीता लागू असलेल्या मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतूदीनुसार 
सोडावयाच्या १० % सुविधा क्षेत्रा व्यतिरीक्त ४००० चौ . मी . क्षेत्राचे "प्राथमिक 
शाळा व क्रिडांगण ” व तसेच २००० चौ . मी . क्षेत्राचे “ दुकान केंद्र " या 
सार्वजनिक सुविधा रस्त्याचे सुयोग्य जाळयासहीत ठेवणे बंधनकारक राहील . 

४ . उक्त क्षेत्रामधून नैसर्गिक जलप्रवाह ( नाला ) जात असल्यास त्यासाठी 
नाला ट्रेनिंग करणे जमीनमालक /विकासक यांना बंधनकारक राहील . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


१५०० 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २५ ऑगस्ट २०१६ : भाद्रपद ३ , शके १९३८ भाग १ - पुरवणी 
५. उक्त क्षेत्रासाठी शुध्द व पुरेशा प्रमाणातील पाणी पुरवठा तसेच प्रमाणात वृक्ष लागवड करणे व त्यांची जोपासना करणे आवश्यक राहील . 
मलनिःसारण, घनकचरा व्यवस्थापन , सांडपाणी पुनर्प्रक्रिया प्रकल्प, पाहेच 

८ . उक्त क्षेत्रातील जागेमध्ये भविष्यात बांधकाम परवानगी देण्याचे 
रस्ता इ . पायाभूत सुविधा जागा मालक / विकासकांनी स्वखर्चाने उपलब्ध 
करुन देणे बंधनकारक राहील . 

झाल्यास कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग ( पश्चिम ) यांनी 

त्यांचेकडील दि . १९.०१.२०१६ रोजीचे पत्र क्र . ४८३ अन्वये नमुद अटींचे 
६ . उक्त क्षेत्रात Rainwater Harvesting तसेच Water Re 

पालन करणे आवश्यक राहील . 
cycling ( पाण्याचा पुनर्वापर) अशा स्वरुपाच्या संकल्पना जमिनीचे विकसन 
करताना अंमलात आणणे आवश्यक राहील . 

९ . उक्त क्षेत्रात जर अभिन्यासात भुखंड पाडून विक्री करणे प्रस्तावित 

असेल तर अभिन्यासातील भूखंड विक्रीवर खालीलप्रमाणे बंधने राहतील . 
७. उक्त क्षेत्रातील जमीनीचा विकास करतेवेळी अर्जदार यांनी पर्यावरणाचे 

जिल्हाधिकारी , औरंगाबाद , यांनी सदर बाबीवर नियंत्रण ठेवावे . 
संवर्धनाचे दृष्टिकोनातून स्थानिक तसेच देशीय प्रजातींची योग्य विहीत 


सन 


अभिन्यास अंतिमतः मंजूर झाल्यावर 


एकूण २५ % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 


एकूण ५० % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 


F 


सुमारे ४० % मुलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 
सुमारे ६० % मुलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 
सुमारे ८० % मुलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 


एकूण ७५ % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 


एकूण ९० % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 


१०० % मुलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 


एकूण १०० % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 


अभिन्यासात समूह गृह बांधणी योजना विकास करावयाची असल्यास 
अपेक्षित सुविधांचा विकास व त्यातील गाळयांच्या विक्रीवर , वरील टप्प्यांप्रमाणेच 
बंधन लागू राहील . त्याचप्रमाणे सर्व मूलभूत सुविधा जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद 
सुचवितील त्याप्रमाणे विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात 
येणार नाही . वरील बाबत उल्लंघन झाल्यास रेखांकन मंजूरी व अकृषिक 
परवानगी रद्द करण्यास पात्र राहील . 

आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त अधिनियमाचे कमल-१५१ पोटकलम 
( १ ) अन्वयेनिर्णय क्र .टिपीएस -१८१५ /प्र.क्र . ४९/ १५/ नवि-१३, दि .११.०६. २०१५ 
नुसार कलम- २०( २ ), कलम -२० ( ३ ) व कलम - २०( ४ ) खालील अधिकार 
विभागीय सहसंचालक , नगर रचना यांना प्रदान केलेले आहेते ; 

आता , त्याअर्थी याबाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार , 
उक्त अधिनियमाच्या कलम - २० चे पोटकलम ( ३ ) अन्वये, सहसंचालक , 
नगर रचना , औरंगाबाद विभाग , औरंगाबाद उक्त प्रादेशिक योजनेत उक्त 
फेरबदल करण्याचा हेतू या सुचनेद्वारे घोषित करीत आहे . आणि त्याकरीता 
उक्त प्रस्तावित फेरबलाच्या अनुषंगाने नागरीकांकडून हरकती व सुचना , ही 
सुचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्य तारखेपासून ३० 
दिवसांच्या मुदतीत लेखी स्वरुपात मागविण्यात येत आहेत ; 


हरकती / सुचना सहाय्यक सहसंचालक , नगर रचना , औरंगाबाद 
शाखा , डॉ . पेंडकर बिल्डींग , पहिला मजला , ज्युबलीपार्क , कोतवालपूरा , 
औरंगाबाद यांच्या कार्यालयाकडे पाठवाव्यात. उक्त प्रस्तावित फेरबदल 
दर्शविणारा नकाशा नागरीकांच्या अवलोकनार्थ त्यांचेकार्यालयात कार्यालयीन 
वेळेत उपलब्ध आहे. प्रस्तूत फेरबदलाबाबत विहीत मुदतीत प्राप्त होणाऱ्या 
हरकती | सुचनांवर सुनावणी देण्यासाठी व त्यावरील अहवाल सादर 
करण्यासाठी सहाय्यक सहसंचालक , नगर रचना , औरंगाबाद शाखा 
“ अधिकारी ” म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे . प्राधिकृत “ अधिकारी " 
यांनी वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करुन त्यांचा अहवाल सदस्य सचिव यांचेकडे 
सादर करावा . 


प्रस्तूत सुचना www.dtp. maharashtra. gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध आहे . 


सु . श्री . सुकळीकर , 
सदस्य सचिव, प्रस्ताव छाननी समिती, 


_ तथा 


सहसंचालक , नगर रचना , 
औरंगाबाद विभाग , औरंगाबाद . 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 
जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख 

अधिसूचना क्रमांक आस्था / प्र. क्र . ५७/ भूमापन - ५/ ०८ , दिनांक १७/ 
( म . राज्य ) पुणे यांजकडून 

१०/ २००८ . 
वाचा :- १ ) महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय ५ ) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख ( म. राज्य) पुणे यांचेकडील 
क्र ./ आस्थापना १०९३/ प्र .क्र . १९/ ल- १ , दि . १८ / ८ / ९४ . 

अधिसूचना क्रमांक सिटीएस / सीआर ४० / स .पु. औ./ गावठाण / ०९ दिनांक 
२ ) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख ( म. राज्य ) पुणे यांचेकडील 

२६/ ०५/ २००९ . 
अधिसूचना क्रमांक एस .व्ही . सी . आर . ४३२१ / स - ४/९४, पुणे दिनांक २२ / 

६ ) उपसंचालक भूमि अभिलेख औरंगाबाद प्रदेश औरंगाबाद यांचेकडील 
०९/ १९९४ . 

सजा पुनर्रचना प्रस्ताव क्र ./ न . भू .१/ पु.- न. गां .परि/दिवशी बुद्रक व रिठा / 
३ ) महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागा, शासन निर्णय क्र ./ आस्थापना 

सजा भोकर / कावि - १८४, १८५ / २०१६ , औरंगाबाद दि . १५/ ०३/ २०१६ व 
१०००/ १८४ / प्र.क्र .१५५/ ल - १, दि . २९ / ७/ २००८ . 

क्र . न . भू. १/ स . पु-न . गां . परि/दिवशी बुद्रक व रिठा / सजा भोकर/ कावि- ३६२ 

व ४०२/ २०१६ औरंगाबाद दिनांक २७/ ०५/ २०१६ . 
४ ) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म . राज्य ) पुणे यांचेकडील 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २५ ऑगस्ट २०१६ : भाद्रपद ३ , शके १९३८ 

१५०१ 
अधिसूचना 

उपरोल्लेखित प्रस्तावामध्ये उप अधिक्षक भूमि अभिलेख, भोकर यांचे अधिनस्त 

सजा भोकर मध्ये मौजे दिवशी बुद्रक व रिठा ही दोन गांवे नव्याने समाविष्ट 
क्र ./ गांवठाण/ अधिसुना /प . नो .७५/ २०१६ . - महाराष्ट्र शासन , महसूल 

करणेबाबत प्रस्तावित केलेले आहे. 
व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना १०९३/ प्र .क्र . १९/ ल 
१, दि . १८ / ०८ / १९९४ चे शासन निर्णयानुसार भूमि अभिलेख विभागची 

त्यानुसार सोबत जोडलेल्या परिष्टिात नमूद केलेप्रमाणे मौजे दिवशी 
तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे त्याअनुषंगाने या 

बुद्रक व रिठा ही दोन गांवे उप अधिक्षक भूमि अभिलेख , भोकर यांचे 
कार्यालयाकडील अधिसूचाना क्र / एस . व्ही . सी सी . आर/ ४३२१ / स - ४/ ९४ , 

अधिनस्त सजा भोकर मध्ये नव्याने समाविष्ट करुन त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल 
पुणे दिनांक २२/ ०९ / १९९४ अन्वये औरंगाबाद विभागातील सजांची पुनर्रचना 

करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे. 
करणेत आली असुन सजांची गांवे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या 

सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २० / ०६/ २०१६ पासून होणेची 
आहेत . 


आहे. 


पुणे , ७ जून , २०१६ . 


या कार्यालयाकडील दिनांक २६/ ०५ / २००९ चे अधिसूचने अन्वये औरंगाबाद 
विभागातील जनतेच्या सोईच्या दृष्टीने तसेच प्रशासकीय सुलभतेकरीता 
नगर भूमापन सजांची पूनर्रचना करणेत येवून मुख्यालयात व कार्यक्षेत्रात 
बदल करणेत आलेला आहे . 
उपसंचालक भूमि अभिलेख , औरंगाबाद प्रदेश, औरंगाबाद यांनी त्यांचेकडील 

परिशिष्ट 


एस . पी . कडूपाटील , 
जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक 
भूमि अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) पुणे . 


या कार्यालयाकडील क्र . गांवठाण / अधिसुचना/ प . नो . परिप६, दि . ०६/ ०६/ २०१६ चे अधिसूचने सोबतचे परिशिष्ट 

सजा भोकर ता . भोकर जि . नांदेड मधील गावांचा / मिळकतींचा तपशील 


शेरा 


अ ./ जिल्हा | तालुका | कार्यालयाचे सद्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध | परिरक्षणांस नव्याने | पुनर्रचनेनंतरची स्थिती । 

नाव ( पुनर्रचनेपूर्वी) 

घ्यावयाचे गांव 
सजा | गांवे मिळकती | गांवे मिळकती | सजा | गांवे मिळकती 
नांदेड भोकर उपअधीक्षक | भोकर भोकर १६०८ दिवशी बुद्रक ६२८ भोकर | भोकर १६०८ 

भूमि अभिलेख किनी १३८७ रिठा ६२० । किनी १३८७ 
भोकर पाळज ९१९ 

पाळज ९१९ 


भोसी 


५७६ 


भोसी 


५७६ 


दिवशी बुद्रुक | ६२८ 


नव्यान समाविष्ट 


रिठा 


६२० 


एकुण ०४ गांवे|४४९० 


२ गांवे 


| १२४८ 


एकुण ०६ गांवे | ५७३८ 


स्थळप्रतीवर मा . ज . आ . आणि सं . भू . अ . 
( म. राज्य ) पुणे यांची स्वाक्षरी असे 
पुणे , ७ जून, २०१६ . 


किशोर तवरेज , 
उपसंचालक भूमि अभिलेख संलग्न 
जमाबंदी आयुक्त ( नागरी भूमापन ) पुणे . 


४ ) उपसंचालक भूमि अभिलेख , औरंगाबाद प्रदेश औरंगाबाद यांचेकडील 
सजा पुनर्रचना प्रस्ताव क्र . न . भू .१ / स . पु .- न . गां . परि / उमरी/ सजा हदगांव / 
कावि -१८५/ २०१६ दि . १५/ ०३/ २०१६ . 


जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख 

( म . राज्य ) पुणे यांजकडून 
वाचा :- १ ) महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय 
क्र ./ आस्थापना १०९३/ प्र .क्र . १९ / ल - १ , दि . १८ / ८ / ९४ . 
२) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख ( म. राज्य ) पुणे यांचेकडील 
अधिसूचना क्र . एस . व्ही . सी . आर . ४३२१/ स - ४/ १९९४, पुणे दिनांक २२/ 
०९/ १९९४ . 
३ ) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख ( म. राज्य ) पुणे यांचेकडील 
अधिसूचना क्र .सिटीएस /सीआर ४०/ स.पु. औ./ गांवठाण /०९ दि .२६/ ०५/ २००९ . 


अधिसूचना 
__ क्र ./गांवठाण/ अधिसुना/ प. नो .७६/ २०१६ . - महाराष्ट्र शासन , महसूल 
व वन विभागाकडील क्रमांक १०९३/ प्र.क्र .१९/ ल- १, दि . १८ / ०८ / १९९४ चे 
शासन निर्णयानुसार भूमि अभिलेख विभागची तालुका स्तरावर पुनर्रचना 
करणेत आलेली आहे . त्याअनुषंगाने या कार्यालयाकडील अधिसूचाना 
क्र . एस .व्ही . सी सी . आर/ ४३२१/ स - ४/ १९९४, पुणे दिनांक २२/ ०९ / १९९४ अन्वये 
औरंगाबाद विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असुन सजांची 
गांवे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत . 


१५०२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २५ ऑगस्ट २०१६ : भाद्रपद ३, शके १९३८ भाग १ - पुरवणी 
___ महसुल व वन विभागकडील शासन निर्णय क्र . आस्थापना १००० /१८४/ परिरक्षण भूमापक सजा हदगांव मध्ये मौजे उमरी ज . हे गांव समाविष्ट 
प्र .क्र . १५५/ ल- १, दि . २९ /०७/ २००८ अन्वये निवन निर्माण केलेल्या तालुक्याच्या करणेबाबत प्रस्तावित केलेले आहे. 
ठिकाणी तालुका निरिक्षक भूमी अभिलेख यांची कार्यालयेनिर्माण करणेस 

त्यानुसार सोबत जोडलेल्या परिशीष्टात नमूद केलेप्रमाणे मौजे उमरी 
मिळालेल्या मंजुरीच्या अनुषंगाने या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्र . आस्था / 

ज . हे गांव उप अधिक्षक भूमि अभिलेख, हदगांव जिल्हा नांदेड यांचे 
प्र .क्र .५७/ भूमापन- ५/०८ , दि . १७/ १०/ २००८ अन्वये तालुका निरिक्षक भूमी 

अधिस्त सजा हदगांव मध्ये समाविष्ट करुन त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत 
अभिलेख हदगांव जिल्हा नांदेड हे कार्यालय दिनांक ०१/ ११/ २००८ पासुन 

येवून परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे . 
हदगांव मुख्यालयी कार्यान्वित झालेले आहे . 

सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १० /०८ / २०१६ पासून होणेची 
या कार्यालयाकडील उपरोल्लेखीत अधिसूचना दिनांक २६/ ०५/ २००९ 

आहे . 
अन्वये उप अधिक्षक भूमिअभिलेख, हदगांव कार्यालयाचे अधिनस्त परिरक्षण 
भूमापक हदगांव सजाची पुनर्रचना करुन कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून पुणे, १८ जुलै , २०१६ . 
गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत . 

एस . पी . कडूपाटील , 
उपसंचालक भूमि अभिलेख , औरंगाबाद प्रदेश, औरंगाबाद यांनी त्यांचेकडील 

जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक 
उपरोल्लेखित प्रस्तावामध्ये उप अधिक्षक भूमिअभिलेख, हदगांव अधिनस्त 

भूमि अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य )पुणे. 


परिशिष्ट 


या कार्यालयाकडील क्र . गांवठाण / अधिसुचना/ प . नो . ७६रिप६ , दि . १८ / ०७/ २०१६ चे अधिसूचने सोबतचे परिशिष्ट 

सजा प. भू . हदगांव , ता . हदगांव जिल्हा नांदेड मधील गावांचा / मिळकतींचा तपशील 


शेरा 


नाव 


पित 


अ . जिल्हा तालुका | कार्यालयाचे सद्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध परिरक्षणांस नव्याने | पुनर्रचनेनंतरची स्थिती 

| ( पुनर्रचनेपूर्वी ) घ्यावयाचे गांव 

सजा | गांवे मिळकती | गांवे मिळकती | सजा | गांवे मिळकती 
नांदेड | हदगांव उपअधीक्षक परिरक्षण निवघा ६३१ | उमरी ज . | ६१६ परिरक्षण निवघा ६३१ 
भूमि भूमापक शिरढ ५८७ 

भूमापक , शिरड 

५८७ 
अभिलेख हदगांव | चोरंबा २७२ 

हदगांव | चोरंबा २७२ 


हदगांव 


तळणी 


१०५९ 


तळणी 


१०५९ 


मनाठा 


४५९ 


मनाठा 


४५९ 


सावरगाव माळ| ६६२ 


सावरगाव माळ| ६६२ 


पिंपरखेड 


५८८ 


पिंपरखेड 


पळसा 


६७४ 


पळसा 


६७४ 


कोळी 


६१४ 


कोळी 


६१४ 


निमगाव 


८१६ 


निमगाव 


८१६ 


लोहा 


६०९ 


लोहा 


६०९ 


तामसा 


१३५५ 


तामसा 


१३५५ 


हरडफ 


७०९ 


हरडफ 


७०९ 


आष्टी 


५३९ 


आष्टी 


| ५४० 


अपिलामुळे वाढ 


उमरी ज . | ६१६ 


नव्याने समाविष्ट 


एकुण १४ गांवे| ९५७४ | १ गांवे 


। ६१६ 


एकुण पप गांवे| १०१९१ 


स्थळप्रतीवर मा . ज . आ . आणि सं . भू . अ . 
( म . राज्य ) पुणे यांची स्वाक्षरी असे 
पुणे ,१८ / ७/ २०१६ . 


किशोर तवरेज , 
उपसंचालक भूमि अभिलेख संलग्न 
जमाबंदी आयुक्त (नागरी भूमापन) पुणे . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २५ ऑगस्ट २०१६ : भाद्रपद ३, शके १९३८ 

१५०३ 
७ 

अन्वये औरंगाबाद विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असुन 
जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख 

सजांची गांवे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत . 
( म . राज्य ) पुणे यांजकडून 

उपसंचालक भूमि अभिलेख , औरंगाबाद प्रदेश , औरंगाबाद यांनी त्यांचेकडील 
वाचा :- १ ) महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय उपरोल्लेखित प्रस्तावामध्ये उप अधिक्षक भूमि अभिलेख , कंधार यांचे अधिनस्त 
क्र ./ आस्थापना १०९३/ प्र.क्र .१९ / ल- १, दि . १८/ ८ /९४ . 

परिरक्षण भूमापक सजा बारूळ मध्ये मौजे रूई हे गांव समाविष्ट करणेबाबत 

प्रस्तावित केलेले आहे . 
२) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख ( म. राज्य ) पुणे यांचेकडील 
अधिसूचना क्रमांक एस . व्ही . सी . आर . ४३२१/ स - ४/ १९९४ , पुणे 

त्यानुसार सोबत जोडलेल्या परिष्टिात नमूद केलेप्रमाणे मौजे रूइ हे 
दिनांक २२/ ०९/ १९९४ . 

गांव उप अधिक्षक भूमि अभिलेख, कंधार जिल्हा नांदेड यांचे अधिनस्त 

सजा बारूळ मध्ये समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून 
३ ) उपसंचालक भूमि अभिलेख, औरंगाबाद प्रदेश औरंगाबाद यांचेकडील 

परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे . 
सजा पुनर्रचना प्रस्ताव क्र .न . भू.१ / स .पु -न . गां .परि./ सजा बारूळ (कंधार ) 
| कावि - १८७/ २०१६ दि . १५/ ०३/ २०१६ व फेर प्रस्ताव दि . १३/ ०७/ २०१६ . 

सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ०१/ ०८ / २०१६ पासून होणेची 

आहे . 
अधिसूचना 

पुणे, २५ जुलै, २०१६ . 
क्र ./ गांवठाण / अधिसुना/ प . नो .७७/ २०१६ . - महाराष्ट्र शासन , महसूल 

संभाजी कडूपाटील , 
व वन विभागाकडील क्रमांक १०९३/ प्र . क्र . १९/ ल - १ , दि . १८ / ०८ / १९९४ चे 
शासन निर्णयानुसार भूमि अभिलेख विभागची तालुका स्तरावर पुनर्रचना 

जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक 
करणेत आलेली आहे . त्याअनुषंगाने या कार्यालयाकडील अधिसूचाना 

भूमि अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य )पुणे . 
क्र .एस . व्ही . सी सी . आर/ ४३२१ / स- ४/ १९९४ , पुणे , दिनांक २२/ ०९/ १९९४ 


परिशिष्ट 


या कार्यालयाकडील क्र . गांवठाण / अधिसुचना/ प . नो . रिप६ , दि . २५ / ०७ / २०१६ चे अधिसूचने सोबतचे परिशिष्ट 


सजा प . भू . बारूळ, ता . कंधार जिल्हा नांदेड मधील गावांचा / मिळकतींचा तपशील 


शेरा 


अ . जिल्हा तालुका | कार्यालयाचे सद्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध | परिरक्षणांस नव्याने | पुनर्रचनेनंतरची स्थिती 
नाव | ( पुनर्रचनेपूर्वी) 

घ्यावयाचे गांव 
सजा | गांवे मिळकती | गांवे मिळकती | सजा | गांवे मिळकती 


१ | नांदेड | कंधार | उपअधीक्षक | बारूळ| बारूळ 


| ६८४ 


रूई 


९४० 


बारूळ बारूळ 


६८४ 


भूमि 


कौठा 


१०५४ 


कौठा 


१०५४ 


अभिलेख 


आंबुलगा 


११८६ 


आंबुलगा । 


११८६ 


कंधार 


पेठवडज 


१७६१ 


पेठवडज 


१७६१ 


मंगलसावंगी | ५४८ 


मंगलसावंगी | ५४८ 


| गौळ 


६९९ 


गौळ 


६९९ 


गुंटूर 


८६२ 


८६२ 


गुंटूर 
रूई 


९४० नव्यान समाविष्ट 


| एकुण ७ गांवे | ६७९४ १ गांव 


९४० 


एकुण ८ गांवे | ७७३४ 


स्थळप्रतीवर मा . ज . आ . आणि सं . भू. अ . 
( म. राज्य ) पुणे यांची स्वाक्षरी असे 
पुणे , २५ जुलै , २०१६ . 


किशोर तवरेज , 
उपसंचालक भूमि अभिलेख संलग्न 
जमाबंदी आयुक्त ( नागरी भूमापन) पुणे . 


१५०४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २५ ऑगस्ट २०१६ : भाद्रपद ३, शके १९३८ भाग १ - पुरवणी 

कलम १३४ प्रमाणे शिक्षेस पात्र राहील . 
पोलीस अधीक्षक यांजकडून 

सदरच्या आदेश संपूर्ण हिंगोली जिल्हयात दि . ०१.०८ . २०१६ ते ०० .०० 
अधिसुचना 

वाजेपासून ते ३१. ०८ . २०१६ चे २४ . ०० वाजेपावेतो लागु राहील . 

हा आदेश माझे सहीनिशी व शिक्यानिशी दि . ०१.०८ .२०१६ राजी दिला 
क्र . ३०७०/जिविशा/ २०१६ , - हिंगोली जिल्ह्यात दि . ०१ .०८ .२०१६ ते 

आहे. 
दि . ३१.०८ .२०१६ रोजी दरम्यान लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे जयंती 
सर्वत्र साजरी करण्यात येणार आहे त्या निमीत्य जिल्हयात मिरणुकीचे हिंगोली , ०१ ऑगस्ट , २०१६ . 
आयोजन करण्याम येणार असल्याने सदर उत्सवाचे काळात शुल्लक 

अशोक मोराळे , 
कारणावरून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होवू नये म्हणून हिंगोली 

पोलीस अधीक्षक , हिंगोली . 
जिल्ह्यात शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी मी 

“ अशोक 
मोराळे ” पोलीस अधीक्षक , हिंगोली मला प्राप्त कलम ३६ महाराष्ट्र पोलीस 
कायदा व इतर अधिकारान्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार खालील 
प्रमाणे आदेश करीत आहे . 

जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

वाचा . - पोलीस अधिक्षक , हिंगोली यांचे पत्र जा .क्र ./जिविशा/ का . व. सु / 
दिनांक ०१.०८ . २०१६ ते ३१.०८ .२०१६ पावेतो हिंगोली जिल्ह्यात सर्व 

२०१६ , दि . २५.०७. २०१६ . 
ठाणे स्वाधीन अंमलदार किंवा वरीष्ठ अधिकारी यांना महाराष्ट्र पोलीस 
कायदा कलम ३६ मध्ये पोट कलम “ अ ” ते “ फ ” प्रमाणे खालील बाबतीत 

मुबंई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) नुसार . 
लेखी किंवा तोंडी आदेश आपआपले हद्दीत देण्याचे अधिकार राहतील. 

आदेश 
१. रस्त्याने व रस्त्यावरून चालणाऱ्या लोकांनी किंवा जमावाने कोणत्या 

क्र . २०१६/ डि सी - १/ कावी - १३३६ . - ज्याअर्थी, संदर्भीय पत्रान्वये 
दिशेने , रितीने चालवे, कोणत्या रितीने वागावे ते फर्मविण्यासाठी. 

पोलीस अधिक्षक , हिंगोली यांनी कळविले आहे की , दिनांक ३१ .०७. २०१६ 
२. कोणत्या ठिकाणी सभा घ्यावी , कोणत्या मार्गाने आणि वेळी जावे अगर 

रोजी नामदेव महाराज पुण्यतीथी , दि .०१ . ०८ . २०१६ रोजी अण्णाभाऊ साठे 
जावू नये हे ठरविण्यासाठी. 

यांची जयंती तसेच दि . ०७.०८ . २०१६ रोजी नागपंचमी व दि .०८ .०८ .२०१६ 

रोजी श्रावण सोमवार आहे . डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर भवन उध्दवस्त केल्याचे 
३ . सार्वजनिक रस्त्यावर गर्दीहोणार असेल तर किंवा अडथळा होण्याचा 

निषेधार्थ, अहमदनगर जिल्हयातील कोपर्डी येथील अल्पवयीन मुलीवर 
संभव असेल अशा सर्व बाबतीत अडथळा न होवू देण्यासाठी . 

झालेल्या अत्याचाराच्या निषेधार्थ तसेच पंजाब व उत्तरप्रदेश मधील राजकीय 
४. सर्व रस्त्यावर व रस्त्यामध्ये , जत्रा देवळे , आणि इतर सार्वजनिक स्थळी घडामोडी वक्तव्ये व येथील राजकीय पक्ष शाखा यांचेकडुन जिल्हयामध्ये 
सुव्यवस्था राखणे. 

विविध पक्षसंघटना यांचेकडून आपले मागण्याकरीता धरणे,मोर्चा,रस्ता रोको , 

उपोषण , बंद ,प्रतिकात्मक पुतळयाचे दहन सारखे आंदोलन करण्याची शक्यता 
५ . कोणत्याही रस्त्यात किंवा रस्त्याजवळ किंवा सार्वजनिक जागेत किंवा 

नाकारता येत नाही. या दरम्यान उदभवणारी परिस्थिती हाताळण्यासाठी व 
जागेजवळ वाद्य वाजविण्याचेकिंवा गाणे गाण्याचे, किंवा ढोल ताशे व इतर 
वाद्य वाजविण्याचे आणि शिंगे व इतर कर्णकर्कश वाद्य वाजविण्याचे विनियमन 

कायदा व सुव्यवस्था आबाधीत ठेवण्यासाठी संपुर्ण हिंगोली जिल्हयात 

दिनांक २९ / ०७/ २०१६ रोजीचे ०६.०० वा . पासून ते दिनांक १२/ ०८ / २०१६ 
करणे व त्यावर नियंत्रण ठेवणे. 

रोजी चे २४ . ०० वा . पावेतो मु . पो . का . कलम ३७ ( १) ( ३) चे आदेश 
६ . कोणत्याही सार्वजनिक जागेत किंवा जागेजवळ किंवा कोणत्याही करमणुकीचे निर्गमित होण्यास विनंती केली आहे . 
ठिकाणी ध्वनिक्षेपकाचा उपयोग करण्याचे विनियमन करणे व त्यावर नियंत्रण 

त्या अर्थी, सार्वजनीक शातंता आणि सुव्यस्था अबाधित राहण्यासाठी 
ठेवणे . 

आदेश काढणे आवश्यक आहे . म्हणुन मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे 
७. सक्षम अधिकाऱ्याने या कयाद्याची कलमे ३३,३५ ,३७ ते ४० ,४२ ,४३ व ४५ 

कलम ३७( १ ) ( ३ ) अन्वये मला प्रदान केलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , 
अन्वये दिलेलया कोणत्याही आदेशास अधीन असलेले व त्यास पुष्टी जिल्हादंडाधिकारी , हिंगोली या आदेशाव्दारे खालील प्रमाणे निर्देश देत 
देणारे योग्य आदेश देणे . 

आहे. 
मी असा आदेश देतो की , कोणत्याही इसमाने सदर आदेश लागु 

१. शासकिय कर्तव्य पार पाडणाऱ्या कर्मचाऱ्या व्यक्तिरिक्त कोणतीही 
असेपर्यंत हिंगोली जिल्हयात जाहीर सभा , पदयात्रा, इत्यादी कार्यक्रमासंबंधी 

व्यक्ती सार्वजनीक ठिकाणी त्यांच्या जवळ शस्त्र , काठी, तलवार,बंदुका 
पोलीस अधिकारी किंवा त्यांच्यापेक्षा वरीष्ठ अधिकाऱ्याकडून तारीख, वेळ , 

बाळगणार नाहीत . 
सभेची जागा व मिरवणुकीचा मार्ग, त्यात दिल्या जाणाऱ्या घोषणा निश्चित 
केल्याशिवाय आयोजीत करू नये , तसेच संबंधीत पोलीस अधिकारी यांचे 

२ . लाठया किंवा काठया , शारीरिक इजा होण्यास त्या कारणीभूत 
आदेशाचे पालन करावे. जाहीर सभा , मिरवणुका, पदयात्रा, मोर्चा यात 

ठरतील , सहज हाताळता येतील अशा वस्तू जवळ बाळगणार नाहीत . 
संयोजीत घोषणा सोडून ज्या घोषणेत शांतता व सुव्यस्थेस बाधा होवू ३ . कोणताही क्षारक पदार्थ , स्फोटके द्रव्ये जवळ बाळगणार नाहीत . 
शकेल अशा घोषणा देवू नयेत . 

४ . दगड , क्षेपणीक उपकरणे , विटबंनात्मक नकला किंवा सर्व प्रर्वतक 
सदरचा आदेश लग्नाच्या वरातीस , प्रेतयात्रा व धार्मिक कार्यक्रमास लागु द्रव्ये गोळा करुन ठेवणार नाही किंवा जवळ बाळगणार नाहीत . 
नाहीत . कोणत्याही आदेशाचे उल्लघंन केल्यास तो मुंबई पोलीस कायदा 

५. आवेशी भांडणे , अंगविक्षेप , विटंबनात्मक नकला करणार नाही . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २५ ऑगस्ट २०१६ : भाद्रपद ३ , शके १९३८ 

१५०५ 
सभ्यता नितिमत्ता यास बाधा येईल किंवा अराजकता माजेल अशी चिन्हे Sessions Judge , Jalna had he not proceed on leave for 
निशाणी , घोषणा फलक किंवा अशी कोणत्याही वस्तु जवळ बाळगणार the above period . 
नाही किंवा ठेवणार नाहीत . 

In his absence the charge of his Court is kept with 
६. व्यक्तीकिंवा समुहाच्या भावना जाणुनबुजुन दुखावतील याउद्येशाने R. P. Pardeshi , Adhoc District Judge- 2, & Additional 
वादय वाजणार नाहीत किंवा असभ्य वर्तन करणार नाहीत . 

Sessions Judge , Jalna in addition to her own duties . 


Note has been taken in the Service Book of the 
concerned . 


Jalna , 03/ 08/ 2016 . 


७. जिल्हयात पाच किंवा अधिक व्यक्ती रस्त्यावर जमण्यास सक्त 
मनाई करण्यात येत आहे. सदर आदेश कामावरील कोणतेही पोलीस 
अधिकारी किंवा इतर कोणतेही शासकीय कर्मचारी , विवाह , अंत्ययात्रा , 
धार्मिक कार्यक्रम यात्रा व त्याच प्रमाणे इतर कार्यक्रम ज्यांना सक्षम अधिकारी 
यानी विशेषरित्या परवानगी दिलेल्या अशा मिरवणुकिस व कार्यक्रमास लागु 
होणार नाही. विशेष रित्या परवानगी देण्याचे अधिकार पोलीस अधिक्षक , 
हिंगोली किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या पोलीस अधिकारी यांना राहतील . हे 
आदेश मी हिंगोली जिल्हयाच्या हददीपावेतो लागु करीत आहे . 


SmtS . S . Kosamkar, 
Principal District & Sessions 

Judge , Jalna . 


मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) चे आदेश दिनांक 
२९ / ०७/ २०१६ रोजीचे ०६.०० वाजेपासून ते दि . १२/ ०८ / २०१६ रोजी चे 
२४ . ०० वाजेपावेता लागु करीत आहे . 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


हा आदेश बहुसंख्य व्यक्तीना लागु असल्यामुळे यांची प्रसिध्दी दंवडीव्दारे , 
ध्वनीप्रक्षपणाव्दारे तसेच इतर सर्व प्रसिध्दी माध्यमाव्दारे पोलीस अधिकारी 
यांनी करावी . 


पहा :- श्री . के . के . पाटील, दिवाणी न्यायाधीश , क .स्तर , धारूर यांचे पत्र 
दिनांक ०४/ ०८ / २०१६ . 


आदेश 


हिंगोली , २६ जुलै , २०१६ . 


दुर्वाचनिय , 
जिल्हादंडाधिकारी ,हिंगोली . 


का . आ .क्रमांक / प्रशा./ बी -२/ ८६८७/ २०१६ . :- जिल्हा न्यायाधीश- ३ , 
बीड आदेश देत आहेत की , श्री . के . के . पाटील , दिवाणी न्यायाधीश, 
क . स्तर व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी, धारूर यांना दि . ०४/ ०८ / २०१६ या 
( ०१ ) दिवसांची अर्जित रजा विशेष बाब म्हणुन मंजुर करण्यात येत आहे . 


१० 


BY DISTRICT & SESSIONS JUDGE 

OFFICE ORDER 
( NO . B - 2 / 56 OF 2016 ) 


महाराष्ट्र नागरी सेव ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ ( २) (ब ) 
खालील टिप क्रं . २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , जर श्री . के .के 
पाटील , हे वरील कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग धारूर म्हणुन त्यांच्या मुळपदी काम 
करीत राहीले असते . 


वरील रजेचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर श्री . के . के . पाटील , यांना 
त्यांच्या मुळपदी दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग 
धारूर म्हणुन नियुक्त केले जाते . 


READ :- Application dated 03 /08 / 2016 Submitted 
by Shri N . P . Kapure , Adhoc District Judge - 1 , & 
Additional Sessions Judge , Jalna for grant of earned 
leave and order passed on it . 

No./ Adm./ 2838 / of 2016. :-- ThePrincipalDistrict 
& Sessions Judge , Jalna is pleased to grant earned 
leave for (02 ) days w .e .f. 04 /08 / 16 to 05 /08 / 16 with 
Permission to leave the headquarters to Shri N .P . 
Kapure , Adhoc District Judge - 1 , & Additional 
Sessions Judge Jalna . 

On return fromthe said leave ShriN. P. Kapure, is 
reposted as Adhoc District Judge - 1 & Additional 
Sessions Judge , Jalna. 


वरील रजेच्या कालावधीत श्री . के . के . पाटील, दिवाणी न्यायाधीश , 
___ क . स्तर व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी धारूर संपुर्ण कामाचा कार्यभार 

श्री . एस . आर. मोकाशी सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर धारूर यांच्याकडे 
ठेवण्यात आलेला आहे . 


तसेच श्री . एस. आर. मोकाशी सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर धारूर 
यांना वरील कालावधीत धारूर येथील उपकोषागार कार्यालयतून दिवाणी 
न्यायालय क. स्तर , धारूर यांचेन्यायालयातील कार्यालयीन कामासंबंधीतच्या 
रक्कम काढणे , भरणे तसेच आवश्यक त्या देयकावर स्वाक्षरी करण्याचे 
अधिकार प्रदान करण्यात आले होते . 


No locum tenens is necessary. 


बीड , ५ ऑगस्ट , २०१६. 


Certified under note 2 below M .C . S (Pay ) Rule 39 
that, Shri N .P . Kapure , would have continued to 
officiate as Adhoc District Judge - 1 , & Additional 


संजीव एस . शर्मा, 
जिल्हा न्यायाधीश- ३ , बीड . 


१५०६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २५ ऑगस्ट २०१६ : भाद्रपद ३, शके १९३८ भाग १ - पुरवणी 

दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , अंबाजोगाई म्हणुन त्यांच्या मुळपदी काम 
जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

करीत राहीले असते . 


पहा :- श्रीमती आर. आर. बेडगकर , ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 
बीड यांचेरजेचे आवेदनपत्र दिनांक ०२/०८ / २०१६ . 


वरील रजेचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर श्रीमती आर . डी .सिदनाळे , 
यांना त्यांच्या मुळपदी ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , अंबाजागाई 
म्हणुन नियुक्त केले जाते . 


आदेश 


का . आ . क्रमांक / प्रशा./ बी -२/ ८६८८/ २०१६. :- जिल्हा न्यायाधीश -३ , 
बीड आदेश देत आहेत की , श्रीमती आर. आर. बेडगकर , ४थे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग बीड यांना दिनांक 
१ / ०८ / २०१६ ते २ /०८ / २०१६ या ( ०२ ) दिवसांची अर्जित रजा मंजुर करण्यात 


वरील रजेच्या कालावधीत श्रीमती आर. डी .सिदनाळे , ३रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर , अंबाजोगाई यांच्या न्यायालयाच्या संपुर्ण कामाचा कार्यभार 
श्री . पी . एस . घोडके , ४थेदिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर अंबाजोगाई यांच्याकडे 
ठेवण्यात येत आहे . 


येते. 


बीड , ०५ ऑगस्ट , २०१६ . 


संजीव एस . शर्मा , 
जिल्हा न्यायाधीश -३ , बीड . 


महाराष्ट्र नागरी सेव ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ ( २) ( ब ) 
खालील टिप क्रं . २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , जर श्रीमती 
आर आर .बेडगकर , ह्या वरील कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ४थे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग बीड 
म्हणुन त्यांच्या मुळपदी काम करीत राहील्या असत्या . 


१४ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


वरील रजेचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर श्रीमती आर. आर.बेडगकर , 
यांना त्यांच्या मुळपदी ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर व न्यायदंडाधिकारी 
प्रथम वर्ग बीड म्हणुन नियुक्त केले जाते . 


पहा :- श्री . आर . डी . डांगे , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर, केज यांचे 
रजेचे आवेदनपत्र दिनांक ०२/ ०८/ २०१६ . 


आदेश 


वरील सुट्टीच्या कालावधीत ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर बीड 
यांचा कामाचा कार्यभार मा . ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर बीड 
यांच्याकडे ठेवण्यात आलेला होता . 


बीड , ०५ ऑगस्ट , २०१६ . 


का . आ .क्र ./ प्रशा./ ८६९२/ २०१६ . :- जिल्हा न्यायाधीश-३ , बीड आदेश 
देत आहेत की , श्री . आर . डी . डांगे, सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , केज 
यांना दिनांक ३/ ०८ / २०१६ ते ०६/ ०८ / २०१६ या ( ०४ ) दिवसांची अर्जित रजा 
दिनांक ७/ ०८ / २०१६ रोजीच्या सुट्टीच्या फायद्यासह मंजुर करण्यात येवून 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


संजीव एस . शर्मा, 
जिल्हा न्यायाधीश -३ , बीड . 


१३ 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ ( २ ) ( ब ) 
खालील टिप क्रं . २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , जर श्री . आर . डी . 
डांगे , हे वरील कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर , केज म्हणुन त्यांच्या मुळपदी काम करीत राहीले असते . 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


पहा :- श्रीमती आर. डी .सिदनाळे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 

परळी यांचे अर्जित रजेचे आवेदनपत्र जा . क . ३९११ / २०१६ 
दिनांक ०२/०८ / २०१६ . 


वरील रजेचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर श्री . आर . डी . डांगे , यांना 
त्यांच्या मुळपदी सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, केज म्हणुन नियुक्त केले 
जाते . 


आदेश 


वरील रजेच्या कालावधीत श्री . आर. डी . डांगे, दिवाणी न्यायाधीश , क .स्तर , 
केज यांच्या न्यायालयाच्या संपुर्ण कामाचा कार्यभार मा . दिवाणी न्यायाधीश, 
क . स्तर केज यांच्याकडे ठेवण्यात येत आहे. 


का . आ .क्र ./ प्रशा./ ८६९० / २०१६ . :- जिल्हा न्यायाधीश- २ , बीड आदेश 
देत आहेत की , श्रीमती आर. डी .सिदनाळे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क .स्तर , अंबाजोगाई यांची दिनांक १ / ०८ / २०१६ या एक दिवसाची किरकोळ 
रजा रद्द करण्यात येवून दिनांक ०१/ ०८ / २०१६ ते ०२/ ०८ / २०१६ या ( ०२ ) 
अर्जित रजा मंजुर करण्यात येत आहे . 


बीड , ०५ ऑगस्ट , २०१६ . 


संजीव एस .शर्मा, 
जिल्हा न्यायाधीश -३ , बीड . 


महाराष्ट्र नागरी सेव ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ ( २) ( ब) 
खालील टिप क्रं . २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , जर श्रीमती 
आर. डी .सिदनाळे , हे वरील कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ३रे सह 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २५ ऑगस्ट २०१६ : भाद्रपद ३ , शके १९३८ 

१५०७ 
१५ 

८.८.२०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची 
BY DISTRICT & SESSIONS JUDGE 

परवानगी देण्यात येत आहे . 
OFFICE ORDER 

श्री . बी . व्ही . बारवकर , हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
( NO . B - 2 /55 OF 2016) 

पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 
READ :- Application dated 01 /08 / 2016 Submitted 

श्री . बी . व्ही . बारवकर , हे रजेवरून परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती २ 
by Smt. S . D . Soni , 2nd Jt. Civil Judge(JD ) & JMFC , 

रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , 
Jalna for grant of earned leave and order passed on it. 

निलंगा या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 
No./Estt ./28147of 2016 .: -- The Principal District 

श्री . बी. व्ही . बारवकर , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचेन्यायालयाचा 
& Sessions Judge , Jalna is pleased to grant earned 

कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१.७.२०१६ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
leave for (03) days w. e.f. 02/ 08 /16 to 04 /08/16 to 

ठेवण्यांत येईल . 
Smt. S . D . Soni, 2nd Jt. Civil Judge (J. D .) & J.M .F .C ., 
Jalna. 

लातूर , ४ ऑगस्ट , २०१६ . 
On return from the said leave Smt. S .D . Soni, is 

व्ही . डी . डोंगरे , 
reposted as 2nd Jt.Civil Judge (J .D .) & J.M . F.C ., Jalna. 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर . 


१७ 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


No locum tenens isnecessary . 

Certified under note 2 below M .C .S ( Pay ) Rule 39 
that, Smt. S .D . Soni, would have continued to officiate 
as 2nd Jt.Civil Judge ( J. D .) & J.M . F. C ., Jalna had she 
not proceed on leave for the above period . 

In her absence the charge of her Court is kept with 
Smt . Neha N .Joshi , 3nd Jt . Civil Judge ( J . D . ) & 
J. M .F .C ., Jalna in addition to her own duties. 

Note has been taken in the Service Book of the 
concerned . 

Jalna , 01 /08/ 2016 . 


पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३२१/ २०१६, दिनांक २१.७.२०१६. 
२) श्री. एम. के . जाधव , तदर्थजिल्हा न्यायाधीश -१, लातूर यांचा दि . १६.८ . २०१६ 
ते १८ .८. २०१६ पर्यंतची ( ०३) दिवसाची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा 
fandt stof. 
३ ) अधिक्षक (प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


आदेश 


SmtS . S . Kosamkar, 
Principal District & Sessions 

Judge , Jalna . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


१६ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३२१/ २०१६, दिनांक २१. ७.२०१६. 
२) श्री . बी . व्ही . बारवकर , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
निलंगा यांची दि . ४.८ .२०१६ ते ६.८ .२०१६ पर्यंतची ( ०३ ) दिवसाची अर्जित 
रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज. 
३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


क्र . काव्यवि ( प्रशा)/३००७/ २०१६,- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर हे 
दिनांक १५.८.२०१६ रोजीचेध्वजारोहनाचे प्रमाणपत्र सादर करण्याचे अटीस 
अधिन राहून श्री . एम . के . जाधव , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ व सहाय्यक 
सत्र न्यायाधीश , लातूर यांची दि . १६.८ .२०१६ ते १८.८ .२०१६ पर्यंतची 
( ०३ ) दिवसाची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक १३.८. २०१६ , १४.८ .२०१६ 
व १५.८.२०१६ रोजी अनुक्रमे दुसरा शनिवार , रविवार व स्वातंत्र्य दिनानिमित्त 
असलेल्या सुट्टयांचे लाभासह मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक 
१२ .८ .२०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे . 
__ श्री .एम. के . जाधव , हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचेपुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 

श्री . एम . के . जाधव , हे रजेवरून परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश - १ व सहाय्य्क सत्र न्यायाधीश, लातूर या पदावर तात्पुरत्या 
स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 

श्री . एम . के . जाधव , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचेन्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१ .७.२०१६ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यांत येईल . 
लातूर , ४ ऑगस्ट , २०१६ . 

व्ही . डी . डोंगरे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


आदेश 


क्र . काव्यवि ( प्रशा)/ ३००८ / २०१६, - प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर हे 
श्री . बी . व्ही . बारवकर , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, निलंगा यांची दि . ४ .८ .२०१६ ते ६ .८ . २०१६ 
पर्यंतची ( ०३ ) दिवसाची अर्जित रजा , रजेच्या पुढेदिनांक ७.८.२०१६ रोजी 
रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टीचे लाभासह मंजूर करीत आहेत . तसेच 
त्यांना दिनांक ३.८ .२०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक 


१५०८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २५ ऑगस्ट २०१६ : भाद्रपद ३ , शके १९३८ 


भाग १ - पुरवणी 


१८ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


पहा :- १) श्री . एच.ए . मुल्ला , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , लातूर यांची दिनांक 

४.८.२०१६ ते ६ .८ .२०१६ पर्यंतची ( ०३ ) दिवसाची अर्जित रजा 
मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
२) अधिक्षक (प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 

रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


श्री . एस. सी . मगरे , हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात आले होते . 

श्री . एस . सी . मगरे , हे रजेवरून परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , अहमदपूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे 
चालू ठेवण्यात आली होती . 

श्री . एस . सी . मगरे , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१. ७. २०१६ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यांत आला होता . 
लातूर , ४ ऑगस्ट , २०१६ . 

व्ही . डी .डोंगरे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर . 


आदेश 


२० 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


क्र . काव्यवि ( प्रशा)/ ३००९ / २०१६ , – प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर हे 
श्री . एच.ए . मुल्ला , मुख्य न्यायदंडाधिकारी, लातूर यांची दि . ४ .८ . २०१६ ते 
६.८ .२०१६ पर्यंतची ( ०३ ) दिवसाची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दिनांक 
७.८ . २०१६ रोजी रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टीचे लाभासह मंजूर करीत 
आहेत . तसेच त्यांना दिनांक ३.८ .२०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर 
पासून ते दिनांक ८.८. २०१६ रोजीचेकार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतच्या कालावधीत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

श्री . एच. ए. मुल्ला, हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचेपुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 

श्री . एच. ए. मुल्ला , हे रजेवरून परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू 
ठेवण्यात येईल . 

श्री . एच.ए. मुल्ला , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार श्रीमती एस .एम . कनकदंडे, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , लातूर यांचेकडे सोपविण्यात येत 


पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक काव्यवि ( प्रशा )/ २८४८ / २०१६ , 

दिनांक २६ . ७. २०१६. 


२) श्रीमती वाय . आर.मुक्कनवार, ७वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 

स्तर , लातूर यांचे मंजूर अर्जित रजा रद्द करणेबाबतचे पत्र 
क्रमांक २१९०/ २०१६, दिनांक ४/ ८/ २०१६ . 


आदेश 


आहे . 


क्रमांक काव्यवि (प्रशा)/ ३०३० / २०१६, - प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
लातूर हे खालील प्रमाणे आदेश देत आहेत . 


लातूर , ४ ऑगस्ट , २०१६ . 


व्ही . डी . डोंगरे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर . 


श्रीमती वाय आर मुक्कनवार , ७वे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , लातूर यांची जिल्हा न्यायालयाच्या आदेश 
क्रमांक काव्यवि (प्रशा )/ २८४८ / २०१६ , दिनांक २६.७. २०१६ 
नुसार मंजूर करण्यांत आलेली दिनांक १२ . ७. २०१६ ते 
१२ .८ .२०१६ पर्यंतची ( ३२) दिवसाच्या अर्जित रजेपैकी दिनांक 
३.८ .२०१६ ते १२.८. २०१६ पर्यंतची (१०) दिवसाची अर्जित 
रजा रद्द करण्यात येत आहे . 


१९ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


२ ) 


सदरील आदेशाची नोंद संबंधित न्यायीक अधिकाऱ्यांचे 
सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३२१/ २०१६ , दिनांक २१.७. २०१६ . 

२) श्री . एस . सी .मगरे, जिल्हा न्यायाधीश- १ , अहमदपूर यांची दि . 

२५.७. २०१६ ते ३०. ७. २०१६ पर्यंतची ( ०६ ) दिवसाची परावर्तीत 

रजा वैद्यकिय कारणांवरून मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
३ ) रजा मागणी पुष्टयर्थ दाखल केलेले वैद्यकिय प्रमाणपत्र व 

तंदुरुस्तीचे प्रमाणपत्र . 
४ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 

रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


लातूर , ५ ऑगस्ट , २०१६ . 


व्ही . डी . डोंगरे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर . 


आदेश 


क्र . काव्यवि ( प्रशा )/ ३०१७/ २०१६,- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर हे 
श्री . एस . सी .मगरे , जिल्हा न्यायाधीश-१ , अहमदपूर यांच्या दि . २५. ७.२०१६ 
ते ३० .७.२०१६ पर्यंतची ( ०६ ) दिवसाच्या वैद्यकिय कारणांवरुन उपभोगलेल्या 
परावर्तीत रजेस कार्योत्तर मंजूरी देत आहेत . 


२१ 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २५ ऑगस्ट २०१६ : भाद्रपद ३ , शके १९३८ 

१५०९ 
विचारात घेऊन ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा 
विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , 

मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्या लोकसंख्येसह ) लातूर जिल्हयातील रेणापूर नगरपंचायत 
नगरपरिषद प्रशासन , औरंगाबाद यांचेकडून 

क्षेत्रासाठी एकूण निवडून येणाऱ्या सदस्यांची संख्या खालील तक्त्यात नमूद 
अधिसूचना 

केल्याप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे . 
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ __ त्याचप्रमाणे महिलांसाठी राखून ठेवलेल्या जागांची संख्या ( अनुसूचित 

जा .क्र .२०१६/ नपप्र / आस्था -२/ काविः - मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी 
राज्य यांचे पत्र क्रमांक रानिआ /नप-२०१४/प्र.क्र .१५/ का -०६ दिनांक २२. ०५.२०१५ राखून ठेवलेल्या सदस्यसंख्येसह ) आणि अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती 
व महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ तसेच नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गासाठी आरक्षित सदस्य संख्या खालील 
चे कलम ९(२ ) मधील तरतूदीस अनुसरून २०११ च्या जनगणनेची लोकसंख्या तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे निश्चीत करण्यात येत आहे . 

तक्ता 
नगर । निवडून राखून ठेवलेली सदस्य संख्या 

रकाना ३ पैकी स्त्रियांसाठी राखून ठेवलेल्या 
|पंचायतीचे द्यावयाची 

जागांची विभागणी 
सदस्य स्त्रियां | अनुसूचित | अनुसूचित | नागरिकांचा अनुसुचित | अनुसूचित | नागरिकांचा | सर्व 
संख्या साठी | जातीसाठी | जमातीसाठी | मागासवर्ग जातीसाठी | जमातीसाठी | मागासवर्ग । | साधारण 

७ 

९ । १० 


नांव 


८ 


रेणापूर 


| १७ 


| 


०९ 


| 


०२ 


_____ ०३ 


___ ०५ 


दिनांक : २४ .०८ . २०१६ 

( डॉ . उमाकांत दांगट ) 
विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक 

नगरपरिषद प्रशासन , औरंगाबाद 
BY THE DIVISIONAL COMMISSIONER 

Townships Act, 1965 and considering population figures 
& REGIONAL DIRECTOR 

of Census of India, 2011 ( Including population of 
MUNICIPAL ADMINISTRATION 

Scheduled castes, Scheduled tribes & other Backward 
AURANGABAD 

Class of Citizens ), the number of elected Councillors 
NOTIFICATION 

in respect of RenapurNagar Panchayat area in Latur 
MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS , 

District is being fixed asmentioned in the following table. 
NAGAR PANCHAYATS & 

Similarly , the number of seats to be reserved 
INDUSTRIAL TOWNSHIPS ACT, 1965 

for women (including the seats belonging to Scheduled 

Castes, Scheduled Tribes and Backward Class of 
No.2016 /MUN /Est-2 /WS-- With reference to 

Citizens) and number of seats to be reserved for 
the Order No. Sec /mc- 2014 / cr - 15 /ws- 06 Dated 

Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward 
22 . 05 . 2015 of State Election Commission , 

Class of Citizens are also being fixed as mentioned in 
Maharashtra & section 9 (2 ) of the Maharashtra 

the following table . 
Municipal Councils , Nagar Panchayats & Industrial 

TABLE 
| Name of | No. of Number of seats Reserved for 

out of colum( 3 ) No . of seats Reserved for 
Nagar Elected 

Women 
Panchayat Councillors Scheduled | Scheduled | Other | Scheduled Scheduled | Other 

General 
Women Castes Tribes Backward 

Castes Tribes 

Backward 
Class of 

class of 
Citizens 

Citizens 
| 2 | 3 | 4 5 

7 8 | 

| 10 


____ 6 


Renapur 


_____ 17 


| 


09 


| 


02 


| 


0 


05 


__ 0 


03 


15 


Date 24 / 08 / 2016 


( Dr. Umakant Dangat) 
Divisional Commissioner & Regional 
DirectorMunicipalAdministration , 

Aurangabad 


१५१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २५ ऑगस्ट २०१६ : भाद्रपद ३ , शके १९३८ 


भाग १ - पुरवणी 


No locum tenens is necessary . 


२२ 
BY DISTRICT & SESSIONS JUDGE 

OFFICE ORDER 
(NO . B -2/57 OF 2016 ) 


Certified under note 2 below M . C .S ( Pay ) Rule 39 
that, Shri G . B . Pawar, would have continued to officiate 
as 7thJt. Civil Judge (J. D .) & J. M .F .C ., Jalna had he 
not proceed on leave for the above period . 


READ :- Application dated 01/08/2016 Submitted 
by ShriG . B . Pawar, 7th Jt.Civil Judge ( JD ) & JMFC , 
Jalna for grant of Extra - ordinary leave and order passed 
on it . 


In his absence the charge of his Court was kept 
with Shri S . B . Ganapa, 6th Jt.Civil Judge ( J. D .) & 
J.M . F .C ., Jalna in addition to his own duties. 


Note has been taken in the Service Book of the 


concerned . 


No./Estt./ 2855 / of 2016 . : -- The Principal District 
& Sessions Judge, Jalna is pleased to grant Ex-post 
facto Extra -ordinary leave for (12 ) days w .e.f . 
19 .07 .16 to 30 . 07 . 16 with benefit of availment of 
suffixing holiday falling on 31.07 . 16 to Shri G .B . 
Pawar , 7th Jt. Civil Judge (J.D .) & J.M .F .C ., Jalna. 


Jalna , 04 /08 /2016 . 


Smt S .S . Kosamkar, 
Principal District & Sessions 

Judge, Jalna . 


On return from the said leave Shri G . B . Pawar, is 
reposted as 7thJt.Civil Judge (J. D .) & J. M . F.C ., Jalna . 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले . 


